सन 2022-23 या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य 
खर्चाच्या योजनांतर्गत निधी 
वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० जुले, २०२२. 


वाचा - 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. 09 / कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, 
दि.२५.०४.२०२२, दि.२६.०४.२०२२, दि.३१.०५.२०२२ व दि. २४.०६.२०२२. 
प्रस्तावना : - 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन १ येथील दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सन २०२२-२३ या वर्षातील अनिवार्य खर्चांतर्गत योजनांकरीता प्रथम 
नऊमाहीकरीता आवश्‍यक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या go टक्केच्या मर्यादेतील निधी अर्थसंकल्पीय 
अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात 
येणार आहे. यास अनुसरून वित्त विभागामार्फत सद्यस्थितीत योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ७% 
मर्यादेतीलळ तरतूदी दरमहा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. 


या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चांतर्गत आस्थापना विषयक बाब क्र. 
०२-मजुरी, ६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, १०-कंत्राटी सेवा, १३-कार्यालयीन खर्च व १४-भाडेपट्टी 
व कर याकरीता माहे जुन, २०२२ पर्यंतच्या खर्चाकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या २१% निधी संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


आता वित्त विभागाने माहे जुले, २०२२ करीता सदरील बाबींसाठी अतिरीक्त ७% निधी 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. सदर वाढीव निधी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब छशासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२ व टी-४ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातीळ रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे 
अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या वेतन या बाबीसाठी ५ % इतका निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना 
वितरीत व खर्च करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


पुस्तिकेमधील व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विहीत तरतुदी व अटी 
शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०७२०१०४७४७६६२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KIRAN 
KISANRAO 
PAWAR 


कार्यासन SPN, ASRS BAA 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

३. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्ाष्ट क्रमांक २०२२-२३ साठीची सदर शा.नि. नियंत्रक अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय अन्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
Aa २ ३ शि | षु ६ 
मागणी क्रमांक-टी-२ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 
विकास आयुक्तालय आणि पाणी देयक 4 ७०.००आदिवासी विकास, 
(अनिवार्य खर्च) नाशिक 
१ (२२२५१०२५) १३-कार्यालयीन खर्च २५०६ १७५.४२ 
१४-भाडेवपट्टी व कर २४४ १७.०८ 
एकूण २२२५ १०२५ ३७५० २६२.५ 
(००) (०२) प्रादेशिक ०६-दूरध्वनी, वीज बिल ies shes आयुक्त, 
छठ 00 
कार्यालये-जनजाती आणि पाणी देयक आदिवासी विकास, 
विकास १३-कार्यालयीन खर्च ७८७५ ५५१.२५ ae 
२ आयुक्‍्त.(अनिवार्य खर्च) ग : ae 
(2224 १०३४) १४-भाडेवपट्टी व कर १४७२ १०३.०४ 
[एकूण २२२५ १०३४ ११०३७ ७७२.५९ 
(००) (०३) प्रकल्प ०६-दूरध्वनी, वीज बिल आयुक्‍त, 
५०६० 348.20 
अधिकारी (अनिवार्य आणि पाणी देयक आदिवासी विकास, 
खर्च) (२२२५१०४३) नाशिक 
३ १३-कार्यालयीन खर्च २३८२३ १६६७.६१ 
१४-भाडेवपट्टी व कर ४८१६ ३३७.१२ 
एकूण २२२५ १०४३ ३३६९९ २३५८.९३ 
(००) (०४) एकात्मिकृत |०६-दूरध्वनी, वीज बिल र ५० आयुक्त, 
छठ कक (क 
क्षेत्र विकास कार्यक्रम आणि पाणी देयक : : आदिवासी, 
४ संशो 
(अनिवार्य खर्च) धन व 
(२२२५१०५२) १३-कार्यालयीन खर्च १६० ११.२०प्रशिक्षण संस्था, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.२० जुलै, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक |२०२२-२३ साठीची सदर शा.नि. नियंत्रक अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय अन्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
१ २ ३ Lo | षु ६ 
एकूण २२२५ १०५२ २९० २०.३पुणे 
(04) (09)- जनजाती  ।॥०६-दूरध्वनी, वीज बिल त. oy आयुक्त, 
संशो re) 40 
धन व प्रशिक्षण आणि पाणी देयक आदिवासी, 
4 संस्था, पुणे (अनिवार्य संशोधन व 
खर्च) (२२२५ १३०१)  |।१३-कार्यालयीन खर्च ५९२ ४१.४४प्रशिक्षण संस्था, 
पुणे 
एकूण २२२५ १३०१ ९२२ ६४.५४ 
एकूण २२२५ ४९६९८ ३४७८.८६ 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-२ ४९६९८ ३४७८.८६ 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 
(००) (०१) आदिवासी उप सचिव, 
विकास विभाग (अनिवार्य |?६- दूरध्वनी, वीज बिल पा १४.००आदिवासी विकास 
खर्च) (2249 ०२११) आणि पाणी देयक विभाग, मंत्रालय, 
& ass 
१०-कंत्राटी सेवा १८०० १२६.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च २३१० १६१.७० 
[एकूण २२५१ ०२११ ४३१० ३०१.७ 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-४ ४३१० ३०१.७ 
एकूण अनिवार्य खर्च ५४००८ ३७८०.५६ 
KIRAN Be COE OF ArT 
KISANRAO = 72 आच 
PAWAR Seiya वाक विठा 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


KIRAN KISANRAO PAWAR. 


